RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


एक - ल 


यांमध्ये 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२४७ 


बुधवार , ऑक्टोबर १४, २०१५ / आश्विन २२, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए -२०१५ / प्र.क्र . २११(१)/र-१.-भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (२) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), पुणे , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, पुणे यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


. 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


१ 


नाझरे प्रकल्प , तालुका पुरंदर . 
पानशेत प्रकल्प, तालुका वेल्हा. 


२ 


. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


अनुसूची - समाप्त 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( २ ) 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


डिंभे प्रकल्प, 


१४ 


निरा देवधर प्रकल्प , 

तालुका 

भोर . 
वीर बाजी पासलकर प्रकल्प, तालुका 

वेल्हा . 
येडगाव प्रकल्प , तालुका जुन्नर . 
वडज प्रकल्प , तालुका जुन्नर . 
माणिक डोह प्रकल्प , तालुका जुन्नर . 
पिंपळगाव जोगा प्रकल्प, तालुका जुन्नर . 
चिल्लेवाडी प्रकल्प , तालुका जुन्नर . 
चासकमान प्रकल्प, तालुका खेड. 
थिटेवाडी प्रकल्प , 

तालुका 

खेड . 
भामा आसखेड प्रकल्प , तालुका खेड. 

तालुका 

आंबेगाव . 
उजनी प्रकल्प, तालुका इंदापूर. 
वीर प्रकल्प, तालुका पुरंदर . 
कासार साई प्रकल्प , तालुका मुळशी. 
टेमघर प्रकल्प , तालुका मुळशी. 

आंध्र खोरे प्रकल्प , तालुका मावळ . 
वडीवळे प्रकल्प , तालुका मावळ . 
पवना प्रकल्प, तालुका मावळ . 
गुंजवणी प्रकल्प, तालुका वेल्हा . 
आराळा कलमोडी 

प्रकल्प , 

तालुका 
मळवंडी ठुले प्रकल्प , तालुका मावळ . 
बोपगाव प्रकल्प , तालुका पुरंदर . 
जाधववाडी प्रकल्प , तालुका मावळ . 


१५ 


१६ 


- 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


खेड . 


२३ 


२४ 


२५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 30th September 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 . 


No. RPA , 2015 / C . R. 211 ( 1 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints Deputy Collector (Rehabilitation ) Pune , Office of 
the Collector Pune to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of the 
projects specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto for the purposes of the said Act : 


SCHEDULE 


Serial 

Names of Projects 
No. 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 Nazre Project, Taluka Purandar. 
2 Panshet Project, Taluka Velha . 
3 Nira Devghar Project , Taluka Bhor . 
4 Veer Baji Pasalkar Project , Taluka Velha. 
5 Yedgaon Project, Taluka Junnar . 
6 Vadaj Project , Taluka Junnar. 
7 Manik Doh Project, Taluka Junnar . 
8 Pimpalgaon Project, Taluka Junnar . 
9 Chillewadi Project, Taluka Junnar. 
10 Chaskman Project, Taluka Khed . 
11 Thitewadi Project, Taluka Khed . 
12 Bhama Aaskhed Project , Taluka Khed . 
13 Dimbhe Project , Taluka Aambegaon . 
14 Ujani Project, Taluka Indapur. 
15 

Veer Project, Taluka Purandar . 
16 Kasar Sai Project , Taluka Mulshi. 
17 Temghar Project, Taluka Mulshi. 
18 Andhra Khore Project , Taluka Maval. 
19 Vadiwale Project, Taluka Maval. 
20 Pawana Project , Taluka Maval. 
21 Gunjwani Project, Taluka Velha . 
22 Aarala Kalmodi Project , Taluka Khed . 
23 Malwandi Thule Project, Taluka Maval. 
24 Bopgaon Project, Taluka Purandar . 
25 Jadhavwadi Project , Taluka Maval. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए-२०१५ /प्र.क्र . २११ ( २) /र-१.-भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना ( २) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सातारा, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सातारा यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे 

अनुसूची 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


उत्तरामांड प्रकल्प, तालुका पाटण . 
मोरणागुरेघर प्रकल्प , तालुका पाटण . 
महिंद्र प्रकल्प , तालुका पाटण . 
वांग मराठवाडी प्रकल्प , तालुका पाटण. 
यवती म्हसोली प्रकल्प, तालुका कराड . 
तारळी प्रकल्प, तालुका पाटण. 
उरमोडी प्रकल्प , तालुका सातारा . 
येरळवाडी प्रकल्प , तालुका खटाव. 
आंधळी प्रकल्प , तालुका माण . 
कण्हेर प्रकल्प, तालुका सातारा . 
कुमठे प्रकल्प, तालुका सातारा . 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


तालुका वाई. 


१३ 


धोम प्रकल्प , 
नागेवाडी प्रकल्प, 
निरादेवघर प्रकल्प , 


१४ 


भोर . 


१५ 


तालुका वाई. 

तालुका 
धोम बलकवडी प्रकल्प , तालुका फलटण. 
महू हातगेधर प्रकल्प , तालुका जावली. 
वीर प्रकल्प, तालुका पुरंदर . 
कोयना प्रकल्प , तालुका पाटण. 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


4 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 30th September 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 . 


No. RPA . 2015 /C . R. 211 ( 2 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints Deputy Collector (Rehabilitation ), Satara , Office of 
the Collector , Satara to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of 
the projects specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto for the purposes of the said 
Act : 


SCHEDULE 


Names of Projects 


Serial 
No. 
( 1 ) 


1 


2 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


( 2 ) 
Uttramand Project, Taluka Patan . 
Mornagureghar Project, Taluka Patan . 
Mahindra Project, Taluka Patan . 
Wang Marathwadi Project, Taluka Patan . 
Yawti Mhasoli Project , Taluka Karad . 
Tarli Project, Taluka Patan . 
Urmodi Project , Taluka Satara . 
Yeralwadi Project, Taluka Khatav . 
Andhali Project, Taluka Man . 
Kanher Project , Taluka Satara . 
Kumthe Project , Taluka Satara . 
Dhom Project, Taluka Wai. 
Nagewadi Project, Taluka Wai. 
Niradevghar Project , Taluka Bhor . 
Dhom Balakwadi Project, Taluka Phaltan . 
Mahu Hatgedhar Project, Taluka Jawli. 
Veer Project, Taluka Purandar . 
Koyana Project , Taluka Patan . 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government. 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०००३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए-२०१५ / प्र.क्र . २११ ( ३) /र-१.- भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना ( ३) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

महसूल अधिकारी 

प्रकल्पाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय , ( १ ) वारणा धरण प्रकल्प, तालुका शिराळा. 
राजवाडा परिसर , सांगली. 

( २) चांदोली अभयारण्य प्रकल्प, तालुका शिराळा. 
२ उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), सांगली जिल्हाधिकारी ( १) भाकूचीवाडी लघुपाटबंधारे तलाव प्रकल्प, तालुका खानापूर . 
कार्यालय, राजवाडा परिसर, सांगली. 

( २) हिंगणगाव ( बु .) लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका कडेगाव. 
( ३ ) लोंढे लघुपाटबंधारे तलाव प्रकल्प, तालुका तासगाव. 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र. मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 30th September 2015 . 

NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 . 

No. RPA. 2015 / C . R. 211 ( 3 )/R-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act , 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints Revenue Officer specified in column ( 2 ) of the 
Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect 
of the project specified against him in column (3 ) for the purposes of the said Act : 

SCHEDULE 


Revenue Officer 


Name of Project 


Serial 

No. 
( 1 ) 


1 


( 2 ) 
Additional Collector , Sangli , 
Office of the Collector , Sangli, 
Rajwada Complex , District Sangli. 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Sangali , Office of the Collector, Sangali, 
Rajwada Complex , District Sangali. 


2 


( 3 ) 
( 1) Warna Dam Project , Taluka Shirala . 
( 2 ) Chandoli Abhyaranya Project , 

Taluka Shirala . 
( 1 ) Bhakuchi Minor Irrigation Talav 

Project, Taluka Khanapur . 
(2 ) Hingangaon (B.K.) Minor Irrigation 

Project, Taluka Kadegaon . 
( 3 ) Londhe Minor Irrigation Talav 

Project , Taluka Tasgaon. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


. 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए.-२०१५/ प्र.क्र . २११( ४)/र-१.- भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना ( ३) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे 

अनुसूची 


महसूल अधिकारी 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सोलापूर , 
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, सोलापूर . 


बार्शी. 


( १) उजनी प्रकल्प , तालुका माढा. 
( २ ) हिंगणी ( पाटबंधारे ) प्रकल्प, तालुका बार्शी. 
( ३ ) जळगाव प्रकल्प, तालुका 

बार्शी. 
( ४ ) बाभुळगाव प्रकल्प , तालुका 
( ५ ) पिंपळगाव ( ढाळे ) प्रकल्प, तालुका बार्शी. 
( ६ ) बोरी कुरनुर प्रकल्प , तालुका अक्कलकोट . 
( ७ ) सिंना कोळेगाव प्रकल्प, तालुका करमाळा . 
( ८ ) लघुपाटबंधारे कोळेगाव प्रकल्प, तालुका माळशिरस. 
( ९ ) धुबधुबी प्रकल्प , तालुका 

दक्षिण सोलापूर . 
( १० ) कण्हेर प्रकल्प , तालुका सातारा , 

जिल्हा सातारा . 
(११) कोयना प्रकल्प , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा . 
( १ ) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड 

प्रकल्प, 
तालुका दक्षिण- सोलापूर . 
( २ ) सोलापूर नवीन विमानतळ प्रकल्प , 

तालुका दक्षिण- सोलापूर . 


२ 


अपर जिल्हाधिकारी तथा उप संचालक पुनर्वसन ( जमीन), 
सोलापूर , जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय , सोलापूर , 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र. मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 30th September 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 . 


No. RPA . 2015 /C . R. 211 ( 4 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act , 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints Revenue Officer specified in column ( 2 ) of the 
Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect 
of the project specified against him in column ( 3 ) for the purposes of the said Act : 


Schedule 


Name of Project 


Serial 

Revenue Officer 
No. 
( 1 ) 

( 2 ) 
Deputy Collector (Rehabilitation ) Solapur, 
District Rehabilitation Office , Solapur . 


1 


( 3 ) 
( 1) Ujani Project, Taluka Madha. 
( 2 ) Hingani Irrigation Project , 

Taluka Barshi. 
( 3 ) Jalgaon Project, Taluka Barshi. 
( 4 ) Babhulgaon Project, Taluka Barshi. 
(5 ) Pimpalgaon (Dhale ) Project , 

Taluka Barshi. 
(6 ) Bori Kurnur Project, Taluka Akkalkot. 
(7 ) Sina Kolegaon Project , Taluka Karmala . 
( 8 ) Minor Irrigation Kolegaon Project, 

Taluka Malshiras . 
( 9 ) Dhubdhubi Project , Taluka South 

Solapur. 
( 10 ) Kanher Project , Taluka Satara , 

District Satara . 
( 11) Koyana Project, Taluka Patan . 

District Satara . 
( 1 ) N.T.P.C. Limited Project , 

Taluka South - Solapur . 
( 2 ) Solapur New Airport Project , 

Taluka South Solapur . 


2 


Additional Collector and Deputy Director 
Rehabilitation (Land ) Solapur , District 
Rehabilitation Office , Solapur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


. 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०००३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए.- २०१५ / प्र.क्र . २११( ५ )/र-१.-भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना ( २) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , कोल्हापूर यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( २ ) 


१ 


( १) नागनवाडी प्रकल्प , तालुका भुदरगड . 
( २) दुधगंगा प्रकल्प, तालुका राधानगरी. 
( ३) आंबेओहोळ प्रकल्प, तालुका आजरा व गडहिंग्लज . 
( ४ ) धामणी प्रकल्प , तालुका 

राधानगरी . 
( ५ ) वारणा प्रकल्प, तालुका शाहूवाडी . 
( ६ ) चांदोली अभयारण्य प्रकल्प , तालुका शाहूवाडी . 
( ७ ) सर्फनाला प्रकल्प पारपोलीवाडी, तालुका आजरा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 30th September 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENTAct , 2013 . 


No. RPA . 2015 / C.R . 211 (5 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act , 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints Deputy Collector (Rehabilitation ) Kolhapur , Office 
of the Collector Kolhapur to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect 
of the projects specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto for the purposes of the said 
Act : 


Schedule 


Names of Projects 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


3 
4 . 
5 
6 
7 


Naganwadi Project , Taluka Bhudargad . 
Dudhganga Project, Taluka Radhanagri. 
Aambeorhol Project , Taluka Aajra and Gadhinglaj. 
Dhamni Project, Taluka Radhanagri. 
Warna Project, Taluka Shahuwadi. 
Chandoli Abhyaranya Project, Taluka Shahuwadi. 
Sarfnala Project Parpoliwadi, Taluka Aajra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


११ 


२४८ 


शुक्रवार, ऑक्टोबर १६ , २०१५ / आश्विन २४ , शके १ ९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ 


" 


" 


नवाकाळ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा-२०१४ / प्र.क्र.९ १/ झोपनि - २. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन 
असा करण्यात आला आहे. ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि . व पु.) अधिनियम , १९ ७१ (१९ ७१ चा महा. २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा , मुंबई यांनी 
बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा / उजि / भूसंपादन/ प्र.क्र . १८४ / सुनावणी/ २०१३ /१३०४ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१३ च्या नोटीसीद्वारे तसेच “ दैनिक 

आणि “ दी फ्री प्रेस जर्नल " या वृत्तपत्रात दि . १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ 
अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणेदिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती , उक्त जमिनीचे 
मालक आहेत वा हितसंबंधिय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या 
कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये, याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा , मुंबई यांनी विहित कार्यपद्धतीने बजावलेल्या नोटीसीच्या 
अनुषंगाने , उक्त अधिनियमाच्या, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना , संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टीवासियांकरिता झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येऊ नये, याकरिता दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१३, दिनांक १९ डिसेंबर २०१३, दिनांक ३ जानेवारी २०१४ , दिनांक २० जानेवारी २०१४, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ व दिनांक ११ एप्रिल २०१४ 
रोजी सुनावणी घेण्यात आली 

आणि ज्याअर्थी, संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास 
आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दि . १३ जून २०१४ रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच 
मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे ( पू), मुंबई यांनी सादर केलेल्या 
दि . १३ जून २०१४ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे. 


~ 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 
संपादित 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर 


जमीन मालकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 
( चौ . मी . मध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


कुर्ला 


( ३ ) ( ४ ) 
बोर्ला ६ ९ ७,६ ९ ७ / 

१ ते ५ 


मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


४८३.०० 


जमीन मालक 
१. महादेव जगन्नाथ पाटील 

२. नागेश वामन पाटील 
इमला मालक 
१. मोहम्मद इस्माईल फत्तेहदीन 
२. श्रीमती जैनुल्लादीन फतेहदीन 
३. फक्रुद्दीन फतेहदीन 
४. फीरोजदीन फतेहदीन 
५. मोहमेद बशीर मुन्नावरदीन 
६. मोहमेद शबीर मुन्नावरदीन 
७. श्रीमती बीबीमर्द मुन्नावरदीन 
८. फाजलदाद वलीदाद 
९. श्रीमती प्रविण अखत्यार फतेहदीन 


सीमा. 

पूर्व 
पश्चिम : 


सी . टी . एस . 

नं . ६८ ९ 


सी . टी . एस . नं . ७०६ 


उत्तर 


सी . टी . 


एस . नं . ७०६ 


दक्षिण : 


सी . टी . एस . नं . ६ ९ ८ / ३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बळीराम पवार, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


१३ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 16th October 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 


No. Bhusampa- 2014 /C.R.91/Zopani-2. — Whereas, on a representation from the Chief Executive 
Officer, Slum Rehabilitation Authority and Competent Authority, Bandra , Mumbai it appears to 
the Government of Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the 
Slum Rehabilitation Scheme in the Slum Rehabilitation Area mentioned in column (4 ) of the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Schedule ” ), it is necessary that 
the land specified in column (5 ) of the said Schedule (hereinafter referred to as “ the said land” ) 
should be acquired ; 

And whereas , as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971(Mah . XXVIII of 1971 ) 
( hereinafter referred to as " the said Act”) , the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority, Bandra ,Mumbai, has by his Notice No. SRA /Dy.Coll ./L.A . /C.R . No.- 184 /Hearing /2013/ 
1304 , dated the 14th October 2013 and also by notice published in the daily Marathi newspaper 
“Navakal” dated the 14th September 2013 and daily English newspaper “ The Free Press Journal” 
dated the 14th September 2013 , and also by affixing in the conspicuous part in the premises 
situated in the said lands, as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons 
mentioned in column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said lands or other 
persons interested therein , to show cause, within a period of fifteen days from the receipt of the 
aforesaid notice or fifteen days from the date of its publication in the newspaper, as to why the 
said land should not be acquired ; 

And whereas, Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai served 
the notice in prescribed manner, called upon the persons mentioned in column (6 ) of the said 
Schedule who are the owners of the said land to be heard on the 7th November 2013 , 19th December 
2013 , 3rd January 2014 and 20th January 2014 , 21st February 2014 and 11th April 2014 as to why 
the proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the 
concerned protected slum dwellers should not be sent to State Government for approval; 

And whereas , Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai after 
considering pleading on behalf of the proposed Co-operative Housing Society of the Slum dwellers, 
entries as to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate 
request of the protected slum dwellers, Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, 
Bandra , Mumbai submitted a proposal of the acquisition of the said land by his representation 
dated 13th June 2014 to the State Government; 

And whereas , as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of Section 14 of Chapter V read 
with Paragraph (A ) of sub - clause (i) of clause ( c) of section 3D of Chapter I- A of said Act, on a 
representation dated 13th June 2014 from the Chief Executive officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable the Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column ( 4 ) of the said Schedule , the said lands , should be acquired. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by his notice , that it has decided to acquire the said lands . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Name of the owner of the 
land decided to be acquired 


Schedule 

Approximate 
area of the land 
decided to be 

acquired 
( In sq . mtrs .) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Kurla 


Borla 


483.00 


Mumbai 
Suburban 
District 


697 , 6971 
1 to 5 


Holder 
1. Mahadev J. Patil 
2. Nagesh V. Patil 
Imla Malak 
1. Mohammad Ismail Fathedin 
2. Smt. Jainulladin Fathedin 
3. Fakrudin Fathedin 
4. Firozdin Fathedin 
5. Maohammad Bashir 

Munnavardin 
6. Mohammad Shabir 

Munnavardin 
7. Smt. Bibimard Munnarvardin 
8. Fazaldad Validad 
9. Smt. Pravin Akhtayar 

Fathedin . 


Boundaries. 

On the East by 
On the West by 
On the North by : 
On the South by : 


C.T.S. No. 689 
C.T.S. No. 706 
C.T.S. No. 706 
C.T.S. No. 698/3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


१५ 


२४ ९ 


शनिवार, ऑक्टोबर १७, २०१५ / आश्विन २५ , शके १ ९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ /( ३४२/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धतसिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 

कलमे 


ज्या तारखेपासून शेरा 


लागू होईल ती 


तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


सर्व 


२० ऑक्टोबर 


१ जायकवाडी प्रकल्प टप्पा क्र . २ 

अंतर्गत . -सिरसमार्ग निम्न पातळी 


जायकवाडी प्रकल्प टप्पा क्र . २ अंतर्गत. 
सिरसमार्ग निम्न पातळी बंधाऱ्याचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


२०१५ 


बंधारा , 


गेवराई, 


तालुका 
जिल्हा बीड . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


See section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 


No. CDA . 1015 /( 342/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
(5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All 


20th October 

2015 


Under Jayakwadi 
Projects stage 2. 
Shirsmarg low level 
barrage , Tal. Georai, 
Dist . Beed . 


Under Jayakwadi 
Project stage 2. 
Entire Command 
Area of Shirsmarg 
low level barrage . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


१७ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (३४२/१५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सि . प. शे . व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ जायकवाडी प्रकल्प टप्पा क्र . २ 

अंतर्गत. 
सिरसमार्ग निम्न पातळी 
बंधाऱ्याचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता, 

कलम ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९( ९ ) , १० ( १ ), 
माजलगाव प्रकल्प विभाग १२( २ ), १२ ( ६ ) , १२( ९ ), १३( १ ) , १३ ( ३ ) , १५ ( ४ ) , 
केसापूरी वसाहत 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६( १ ), १६ ( ४ ), १८ ( २) , १८ ( ४ ), 
ता . माजलगाव , जिल्हा बीड . १८ ( ६ ), १८ ( ९ ) , १ ९ ( २ ), २१ ( १), २२ , २३( १ ), २६( १ ) , 

४१, ४२( १) , ६८ (१ ) , ४४, ४५, ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ कलम १८( ९ ) : लघू वितरिका 
स्तरिय पाणी वापर संस्था . 

कलम १९ ( २ ): लघू वितरिका स्तरिय पाणी वापर संस्था . 
अधीक्षक अभियंता , 

कलम-६( ५ ) , १६( १ ), ४२ ( २ ) कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरीय 
जायकवाडी प्रकल्प मंडळ , पाणी वापर संस्था. 
औरंगाबाद . 

कलम १ ९ ( २): मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 
मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर 

संस्था . 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक कलम १६ ( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प . 
लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग , कलम १९ ( २) मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय पाणी 
औरंगाबाद . 

वापर संस्था . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ७-१३ , २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October June 2015 


NOTIFICATION - 2 
[ See Act section 1 ( 3 ) ] 


1 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /(342/15 )/CAD (Works ).— To Exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act , section 2 (f). 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 
Sr. No. Project and Canal Officers 

Sections of MMISF Act , 2005 
Command Area 

of which powers are given 

to Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Under Jayakwadi Project Executive Engineer , Section 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ) , 9 (6 ), 9( 9 ), 10 ( 1), 
stage 2. 

Majalgaon Project 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
Entire Command Area of Division , Kesapuri 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 
Shirsgaon low level barrage . Camp. 

18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 (2 ), 21 ( 1 ) 22 , 23 ( 1), 26 ( 1) , 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 
MMISF Rule section 3 , section18 ( 9 ) 
Minor Level Water Users 

Associations. 
Section19 ( 2 ) Minor Level Water Users 

Associations and Distributary Level 

Water Users Associations . 
Superintending Section 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ) section 18 ( 9 ) 
Engineer , 

All Senior Level Water Users 
Jayakwadi Project Associations. 
Circle Aurangabad . Section19 (2 ) Project Level WUA of 

Medium Project and CLA of Major 

and Medium Project . 
Chief Engineer, and Section 16 ( 3 ): Medium and Major 
Chief Administrator Projects section 19(2 ).- Project Level 
CADA (WR ) 

Water Users Association of Major 
Aurangabad . 

Project. 


2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


२५० 


शनिवार, ऑक्टोबर १७, २०१५ / आश्विन २५, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 
क्रमांक सीडीए . १०१५ / ( ३३ ९ / १५ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . 

).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

तारीख 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ गिरणा प्रकल्प, तालुका नांदगाव , गिरणा प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र कलम २२ वगळून 

२० ऑक्टोबर 
जिल्हा नाशिक . 

इतर सर्व कलमे . 

२०१५ . 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


लागू होईल ती 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


[See section 1 ( 3 ) of the Act] 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 


No. CDA . 1015 /( 339/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
(5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


... 


Girna Project 
Tal Nandgaon , 
Dist . Nashik 


Entire Command Area 
of Girna Project. 


All 
(Except 
Section 22 ) . 


20th 
October 

2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


२१ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (३३९ / १५ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प. शे . व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


गिरणा प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता, 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , 


जळगाव . 


कलम ६ (१ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १ ) , 
१२( २) , १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १) , १३ ( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ (९ ), १६ ( १), १६ ( ४ ) , १८ ( २), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ) , १ ९ ( २ ), २१ (१ ), २३( १ ), २६ (१ ) , 
४१, ४२( १) , ६८ (१ ) , ४४, ४५, ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 
कलम १८ (९ ) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १ ९( २ ) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
व मध्यम प्रकल्पावरील वितरिकास्तरीय पाणी वापर 
संस्था. 


अधीक्षक अभियंता, 
व प्रशासक , 
विकास प्राधिकरण, 


लाभक्षेत्र 


कलम-६ ( ५ ), १६ ( १ ), ४२( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय सर्व पाणी वापर संस्था. 
कलम १ ९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय 
व कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था. 


जळगाव . 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , जळगाव . 


कलम १६( ३ ) : मध्यम व मोठे प्रकल्प . 
कलम १ ९ ( २ ) : मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय पाणी 
वापर संस्था . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


NOTIFICATION - 2 
[ See Act, section 1 ( 3 )] 


1 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS Act, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 339/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act , section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 , section 2 ( 4 ) , the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 
Sr. No. Project and Canal Officers 

Sections of MMISF Act , 2005 
Command Area 

of which powers are given 

to Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Entire Command Area of Executive Engineer , Section 6 ( 1), 9 (2 ), 9(4 ), 9 (6 ), 9 (9 ), 10 ( 1), 
Girna Project . 

Girna Irrigation 

12 (2 ), 12 (6 ), 12( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
Division , Jalgaon . 15 (6 ), 15 ( 9 ) , 16 ( 1 ), 16 (4 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 

18 (6 ), 18 (9 ), 19 ( 2 ), 21( 1) 23 ( 1) , 26 ( 1), 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) , 44 , 45 , 47( 2 ), 48, 
MMISF Rule Section 3 . 
Section18 ( 9 ) : Minor Level Water Users 

Associations. 
Section19 ( 2 ) : Minor Level Water Users 

Associations, and Distributary Level 
Water Users Association of Medium 

Project . 
Superintending Section 6 (5 ), 16 ( 1) , 42 ( 2 ) 
Engineer and 

Section 18 ( 9 ) : All Senior Level Water 
Administrator , 

Users Associations. 
Command Area 

Section19 ( 2 ) : Project Level WUA 
Development 

and CLA of Medium Project . 
Authority , Jalgaon . 
Chief Engineer, Section 16 ( 3 ) : Medium and Major 
Tapi Irrigation Projects . 
Development 

Section 19 ( 2 ) : Project Level Water 
Corporation , 

Users Association of Major Project . 
Jalgaon . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


२३ 


२ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए . १०१५ / ( ३३९ / १५ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तीक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल ती 


तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ पांझण मध्यम प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


पांझण मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


तालुका चाळीसगाव, 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


जिल्हा जळगाव . 
मन्याड मध्यम प्रकल्प , 


२ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


मन्याड मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


तालुका चाळीसगाव , 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


जिल्हा जळगाव . 


३ बोरी मध्यम प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


बोरी मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


तालुका पारोळा, 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


जिल्हा जळगाव . 


४ 


भोकर मध्यम प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


भोकर मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


तालुका पारोळा , 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


See section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /(339/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply ofwater through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
( 5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All 


20th 
October 

2015 


Panzan Medium Project 
Tal. Chalisgaon , 
Dist . Jalgaon . 
Manyad Medium Project 
Tal. Chalisgaon , 
Dist Jalgaon . 


Entire Command Area 
of Panzan Medium 

Project . 
Entire Command Area 
of Manyad Medium 
Project . 


2 


( Except 
Section 22 ) 

All 
(Except 
Section 22 ) 


... 


20th 
October 

2015 


3 


... 


Bori Medium Project Entire Command Area 
Tal. Parola , Dist Jalgaon , of Bori Medium Project . 


All 
(Except 
Section 22 ) 

All 
(Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 

20th 
October 

2015 


4 . 


... 


Bhokarbari Medium 
Project Tal. Parola , 
Dist Jalgaon . 


Entire Command Area 
of Bhokarbari Medium 
Project . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


२५ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / ( ३३९ /१५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ पांझण मध्यम प्रकल्पाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता, 
गिरणा पाटबंधारे विभाग 
जळगांव . 


२ 


कलम ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९( ९ ) , १० ( १ ) , 
१२ ( २ ), १२( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ) , २१ (१ ) , 
२३ ( १) , २६ ( १ ), ४१ , ४२( १ ), ६८ ( १ ), ४४, ४५ , 
४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 
कलम १८ ( ९ ) : लघू वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १ ९( २ ) : लघू वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
व मध्यम प्रकल्पावरील वितरिकास्तरीय पाणी वापर 
संस्था . 


मन्याड मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
बोरी मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
भोकरबारी मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


३ 


४ 


अधीक्षक अभियंता , 
व प्रशासक , 

लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
जळगांव . 


कलम -६ ( ५ ) , १६ ( १) , ४२ ( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय सर्व पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय 
व कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था . 


कलम १६ ( ३ ) 


मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, जळगांव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


NOTIFICATION - 2 
[ See Act section 1 ( 3 ) ] 


1 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 1015 /(339/15 )/CAD (Works ).— To Exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act , section 2 (f). 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 
Sr. No. Project and Canal Officers 

Sections of MMISF Act , 2005 
Command Area 

of which powers are given 

to Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Entire Command Area of Executive Engineer , Section 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ) , 9 (6 ), 9( 9 ), 10 ( 1), 
Panzan Medium Project . Girna Irrigation 12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ) , 

Division , Jalgaon . 15 (6 ), 15 ( 9 ) , 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21( 1) 
2 Entire Command Area of 

23 ( 1 ), 26 ( 1), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) 44 , 45 , 
Manyad Medium Project. 

47 ( 2 ), 48 , MMISF Rule Section 3 
3 Entire Command Area of 

Section18 ( 9 ) : Minor Level Water 
Bori Medium Project. 

Users Associations. 
4 Entire Command Area of 

Section19 ( 2 ) : Minor Level Water 
Bhokarbari Medium 

Users Associations, and 
Project. 

Distributary Level Water Users 

Associations of Medium Project. 
Superintending Section 6 ( 5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ) 
Engineer and 

Section 18 ( 9 ) : All Senior Level Water 
Administrator , 

Users Associations . 
Command Area 

Section19 (2 ) : Project Level WUA 
Development 

and CLA of Medium Project . 
Authority Jalgaon . 
Chief Engineer , 

Section 16 ( 3 ) 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


२७ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 
क्रमांक सीडीए . १०१५ / ( ३३९ / १५ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . 

).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून शेरा 


कलमे 


लागू होईल ती 


तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ कुंझर -२ लघु 

पाटबंधारे 

प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


तालुका चाळीसगाव . 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


२ वाघळा -१ लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


तालुका चाळीसगाव. 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


५ 


पाटबंधारे प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


कुंझर-२ लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
वाघळा-१ लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
वाघळा-२ लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
बोरखेडा 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
राजदेहरे 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
कृष्णापुरी लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
आर्डी लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
निसर्डी 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
पथराड लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
मन्यारखेडा 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
विटनेर लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


७ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


३ वाघळा-२ लघु 

पाटबंधारे 

प्रकल्प , 
तालुका 

चाळीसगाव . 
४ बोरखेडा लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 
तालुका 

चाळीसगाव . 
राजदेहरे 

लघु 
तालुका चाळीसगाव. 
६ कृष्णापुरी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 
तालुका 

चाळीसगाव . 
आर्डी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

तालुका अमळनेर जिल्हा जळगाव. 
८ निसर्डी 

लघु पाटबंधारे प्रकल्प, 
तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव . 
९ 

पथराड लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 
१० मन्यारखेडा लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

तालुका जिल्हा जळगाव . 
११ विटनेर 

लघु 
तालुका 

जिल्हा जळगाव . 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


लघु पाटबंधारे 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


पाटबंधारे प्रकल्प , 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ७-१३, २०१७/ अग्रहायण १६-२२, शके १ ९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


१२ पद्मालय लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 
१३ खडकेसिम लघु पाटबंधारे प्रकल्प, 

तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 
१४ पिंपळकोठा- भोलाणे लघु पाटबंधारे 
प्रकल्प, 

तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


पद्मालय लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
खडकेसिम लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
पिंपळकोठा- भोलाणे लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


कलम २२ वगळून 


२० ऑक्टोबर 


... 


पारोळा, 


इतर सर्व कलमे 


२०१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 17th October 2015 


See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule - 1( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 339/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra, hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Date 


Sr. 
No. 


Applicable Area 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 


Sections 
applied 


of 


Applications 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


1 Kunzar - 2 Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Chalisgaon , of Kunzar - 2 Minor 

(Except 
Dist . Jalgaon . 

Project. 

Section 22 ) 
2 Waghla - 1 Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal.Chalisgaon of Waghla - 1 Minor 

( Except 
Dist.Jalgaon . Project . 

Section 22 ) 
3 Waghla - 2 Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Chalisgaon of Waghla - 2 Minor 

(Except 
Dist . Jalgaon . Project . 

Section 22 ) 
4 Borkheda Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Chalisgaon of Borkheda Minor 

( Except 
Dist. Jalgaon . Project . 

Section 22 ) 
5 Rajdehare Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Chalisgaon of Rajdehare Minor 

( Except 
Dist. Jalgaon . Project. 

Section 22 ) 
6 Krishnapuri Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Chalisgaon 

of Krishnapuri Minor ( Except 
Dist . Jalgaon . Project. 

Section 22 ) 
7 Ardi Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Amalner, 

of Ardi Minor Project. (Except 
Dist. Jalgaon . 

Section 22 ) 
8 Nisardi Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Amalner, 

of Nisardi Minor Project . (Except 
Dist . Jalgaon . 

Section 22 ) 
9 Pathrad Minor Project Entire Command Area 

All 
Tal. Bhadgaon 

of Pathrad Minor Project. (Except 
Dist . Jalgaon . 

Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


... 


20th 
October 

2015 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


... 


All 
( Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


... 


All 
(Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


... 


10 Manyarkheda Minor Entire Command Area 

Project Tal. Jalgaon of Manyarkheda Minor 
Dist. Jalgaon . 

Project . 
11 Vitner Minor Project Entire Command Area 
Tal. Jalgaon 

of Vitner Minor 
Dist. Jalgaon . 

Project . 
12 Padmalya Minor Project Entire Command Area 
Tal. Erandol 

of Padmalya Minor 
Dist. Jalgaon . 

Project . 
13 Khadkesim Minor Project Entire Command Area 
Tal. Erandol 

of Khadkesim 
Dist. Jalgaon . 

Minor Project . 
14 Pimpalkotha - Bholane Entire Command Area 

Minor Project Tal. Erandol of Pimpalkotha- Bholane 
Dist . Jalgaon . 

Minor Project. 


All 
(Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


... 


All 
(Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


... 


All 
(Except 
Section 22 ) 


20th 
October 

2015 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


mr 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / ( ३३९ / १५ )/ लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


प्रकल्प व क्षेत्र 

कालवा अधिकारी 

म . सि . प. शे . व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 

कायद्यातील कलमे 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
कुंझर -२ लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 

कार्यकारी अभियंता, कलमे -६ (१ ), ९ ( २), ९ ( ४ ), ९( ६ ) , ९ (९ ), 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 

गिरणा पाटबंधारे विभाग, १०( १), १२ ( २), १२( ६ ), १२ (९ ), १३( १), १३( ३ ) , 
जळगांव 

१५ ( ४ ), १५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६ (१ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), 

१८ ( ४) , १८ ( ६), १८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१( १), २३( १ ), 
वाघळा-१ लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

२६( १ ), ४१, ४२( १ ), ६८ ( १ ) , ४४, ४५, ४७( २ ) , 
वाघळा-२ लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३ 
बोरखेडा लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
राजदेहरे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
कृष्णापुरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र अधीक्षक अभियंता व कलमे-६( ५ ),४२( २ ) 
आर्डी 

प्रशासक , 

लाभक्षेत्र 
लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

विकास प्राधिकरण , 
निसर्डी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

जळगांव 
पथराड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
मन्यारखेडा लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
विटनेर लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
पद्मालय लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
खडकेसिम 

लघु 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
पिंपळकोठा- भोलाणे 

लघु 

पाटबंधारे प्रकल्प प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३, २०१७ / अग्रहायण १६-२२, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated 17th October 2015 

NOTIFICATION 2 

[ See Act Section - 1 ( 3 ) ]. 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 339/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 
No. 


Project & Command Area 


Canal Officers 


Sections ofMMISF Act , 2005 

of which powers are 
given to canal officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


2 


Sections 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1), 
12 ( 2 ), 12(6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ) , 
18 (6 ), 18 ( 9 ) , 19 ( 2 ), 21( 1 ), 23 ( 1) , 26 ( 1 ) , 
41 , 42( 1 ), 68 ( 1 ) 44, 45 , 47( 2 ), 48 , 
MMISF Rule Section 3 


3 


4 


5 


6 


Section 6 ( 5 ), 42 (2 ) 


7 


Entire Command Area of Kunzar- 2 Executive Engineer, 
Minor Project 

Girna Irrigation 
Entire Command Area of Waghla - 1 Division , Jalgaon 
Minor Project 
Entire Command Area ofWaghla - 2 
Minor Project 
Entire Command Area of Borkheda 
Minor Project 
Entire Command Area of Rajdehare 
Minor Project 
Entire Command Area of Krishnapuri Superintending 
Minor Project 

Engineer and 

Administrator , 
Entire Command Area of Ardi Minor 
Project 

Command Area 

Development 
Entire Command Area of Nisardi Minor 

Authority Jalgaon 
Project 
Entire Command Area of Pathrad Minor 
Project 
Entire Command Area of Manyarkheda 
Minor Project 
Entire Command Area of Vitner Minor 
Project 
Entire Command Area of Padmalya 
Minor Project 
Entire Command Area of Khadkesim 
Minor Project 
Entire Command Area of Pimpalkotha 
Bholane Minor Project 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


